केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाकरीता PFMS (Public 
Financial Management System) साठी 
Single Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना १०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.9(93)/ PEMS/ 
FCD /२०२०, दिनांक.२३ मार्च,२०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा.प्रशा-४, 
दिनांक १ जुले,२०२१ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना:- 

गृह (पोलीस) विभागाशी संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता Single Nodal Agency 
(SNA) व Nodal Officer यांची संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये नियुक्ती करण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन “398%-Modernisation of Police force” या योजने करीता 
एकच Single Nodal Agency (SNA) नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

गृह (पोलीस) विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत “३१९४- पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण” 
(Modernisation of Police force) या योजनेकरीता सह/उप सचिव, अर्थ-१ » गुह विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ यांची नि Single Nodal Agency (SNA) नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२२२१२३४१३५३२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIRISH NAGORAO याता 
MOHOD यायाय 
(शिरीष मोहोड ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना १०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 


Re 
४. मा 
. मा. 
. मा 
. मा 
. a 


९ 


मा 


ननी 


. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 


4 


— 


— 


4 


4 


मा 


क. 


१०.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, बृहन्मुंबई. 

१२.पोलीस महासंचालक, होमगार्ड 

१३.महासंचालक, (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४.महलेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.नियोजन विभाग, (कार्यासन-१४११),मंत्रालय,मुंबई. 


१७.वित्त विभाग,( कार्यासन - व्यय-७/अर्थसंकल्प-११/कोषा Vans), FATA, Fas. 


१८. सर्व सह/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१९.निवडनस्ती अर्थ-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


